महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, कॉर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४०० ००१. 


दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२२६३२३६५ ई-मेल-58०॥॥॥.॥॥०8(७॥0.॥) 
क्रमांक-ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-२ दिनांक-१७ मार्च,२०२० 
प्रति, 
आयुक्त, आरोग्य सेवा, 
आरोग्य भवन, 
मुंबई. 


विषय -महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा योजना प्रकल्पास ३ महिने मुदतवाढ देण्याबाबत. 


संदर्भ-१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ईएमएस-२०११/प्र.क्र.२२४/ 

आरोग्य-३, दिनांक २८ मार्च, २०१३. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०११/प्र.क्र. 
२२४/आरोग्य-३, दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१४. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ 
२०१६/ आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 

४ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र. 
११९/आरोग्य-३, दिनांक ३१ मार्च, २०१९. 

५) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र. 
२७०/आरोग्य-३, दिनांक ०८ मे, २०१९. 

६) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र. 
२७०/आरोग्य-३, दिनांक २९ जुले, २०१९. 

७ शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र. 
२७०/आरोग्य-३, दिनांक ०४ जानेवारी, २०२०. 

८) आयुकक्‍्त,आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक : एसएचएस/ईएमएस/१०६०४५/२०२०,दि.१४.०२.२०२०. 


राज्यात आपदग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी याकरीता आपत्कालिन प्रतिसाद सेवा 
(EMS) दिनांक ०१ फेब्रुवारी,२०१४ पासून सुरु झाली असून याबाबतची मुदत दि.२८.०२.२०१९ रोजी 
संपुष्टात आली आहे. सदर रूग्णवाहिकासेवेस रुग्णहितास्तव उपरोक्‍त शासन आदेशान्वये दि.३१.०१.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. रुग्णहिताचा विचार करुन सदर रुग्णसेवा जानेवारी,२०१९ च्या दराने 
दि.०१.०२.२०२० ते दि.३०.०४.२०२० पर्यंत सुरु ठेवण्यास सेवापुरवठादारास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन पत्र क्रमांकः ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७/ आरोग्य-३ 


२. सदर कालावधीसाठी महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या 
सुसज्ज रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठीचे देयक अदा करण्यासाठी यापुर्वी करण्यात आलेल्या 
करारातील अटी-शुर्ती प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावे. 

३. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३१२१६५२२७४५१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 
Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashira, OU = Public Health 
Department 

Date: 2020.03.17 14:25:57 +05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव , उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य, नवीन मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव,वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग,नवीन मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव,माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव,परिवहन, मंत्रालय, मुंबई 
८. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचाळक, (कायदा व सुव्यवस्था) , पोलिस महासंचालक 
कार्यालय, मुंबई 
९. परिवहन आयुक्त, मुंबई 
१०. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य भवन, मुंबई 
११. सह सचिव (रुग्णसेवा) ,सार्वजनिक आरोग्य, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती- सार्वजनिक आरोग्य विभाग,आरोग्य-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


